सर्वसाधारण बदल्या (सन २०१९) 
मोटार वाहन निरीक्षक 
महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१००/परि-३ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २९ मे, २०१९ 


शासन आदेठा- 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनीयमन आणि 


शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील तरतूदीनुसार 
बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिका-याच्या मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद मोटार वाहन 


निरीक्षक संवर्गातील अधिका-यांची प्रशासकीय कारणास्तव बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ 


मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव सध्याची पदस्थापना बदलीनंतरची पदस्थापना 
a श्री.उत्तम लक्ष्मण जाधव प.आ.का मालेगाव 
२ श्री.एम.के.ए.कादर सय्यद मुंबई (मध्य) मुंबई (पश्चिम) 
३ श्री. सचिन घाडगे मुंबई (म मुंबई (पश्चिम) 
४ श्री. गणेडा वामन पाटील मुंबई (पश्चिम) जळगाव 
4 श्री. विलासराव गोपाळ जोशी मुंबई (पूर्व) मुंबई (पश्चिम) 
६ श्री. धंनजय शामराव कुलकर्णी मुंबई (पूर्व) सातारा 
७ श्री. जगदिश वसंतराव गुंगे मुंबई (पूर्व) जळगाव 
८ श्री. अमर वसंतराव देसाई मुंबई (पूर्व) पुणे 
8 श्री. सुभाष श्रीराम धोडे ठाणे कल्याण 
शिका ० श्री. श्रीकांत महाजन ठाणे जळगाव 
(११ | श्री. रमेडा सरनाईक ठाणे कोल्हापूर 
१२ श्री. दत्तात्रय लाड ठाणे कल्याण 
१३ श्री. राजेश रामकृष्ण सुर्वे ठाणे मुंबई (पूर्व) 
१४ श्री. रमेश कल्लुरकर ठाणे वाशी 
१५ श्री. भरत जाधव ठाणे परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 
१६ सौ. wal हंसराज पगार ठाणे वाशी 
(कु. रश्मी रामचंद्र कापडणीस) 


area निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१००/परि-३ 


१७ श्री. दिपक दशरथ शिंदे ठाणे कल्याण 
१८ श्री. विजय गणपती इंगवले ठाणे कोल्हापूर 
१९ श्री. अविनाश अण्णासाहेब कल्याण वाशी 
मराठे 
२० श्री. राजेद्र कराड कल्याण नाशिक 
२१ श्री. प्रविण कोटकर कल्याण ठाणे 
२२ श्री. प्रकाश बंडु कर्चे वाशी पनवेल 
२३ श्री. दिनेश शांताराम बागुल वाशी पनवेल 
२४ श्री. bart वसंत कोठावदे वाझी कल्याण 
२५ श्री. मोहम्मद समीर मोहम्मद वाशी वसई 
याकूब शेख 
२६ श्री. वासुदेव एकनाथ भगत वाशी पिंपरी-चिंचवड 
२७ श्री. धनंजय कटके पेण वाशी 
२८ श्री. मुरलीधर मगदूम सिंधुदूर्ग सांगली 
२९ श्री. शशिकांत सिताराम पंडित सिधुदूर्ग रत्नागिरी 
३० श्री. अजय नरहर औताडे पुणे अहमदनगर 
३१ श्री. शरद प्रल्हादराव देशमुख पुणे मुंबई (मध्य) 
३२ श्री. विनायक बटगिरी पुणे बारामती 
३३ श्री. किशोर सरनाईक पुणे मुंबई (पश्चिम) 
३४ श्री. भालचंद्र अनंत कुलकर्णी पुणे पिपरी-चिचवड 
३५ श्री. संदीप भोसले पुणे सातारा 
३६ श्री. CURT गायकवाड पिंपरी-चिंचवड बारामती 
३७ श्री. रघूनाथ कन्हेरकर पिपरी-चिचवड पुणे 
a¢ श्री. मारुती एन. पाटील पिंपरी-चिंचवड सातारा 
३९ श्री. प्रविण आवाड पिंपरी-चिंचवड मुंबई (पश्चिम) 
४० श्री. अश्विनकुमार Wega बारामती अकलुज 
४१ श्री. हेमंतकुमार सोलनकर अकलुज बारामती 
४२ श्री. पोपट द. पाटील अकलुज पिंपरी-चिंचवड 
४३ श्री. धनंजय गोसावी नाशिक पुणे 
88 श्री. चारुदत्त व्यवहारे नाशिक मालेगाव 
४५ श्री. युवराज पाटील नाशिक अकलुज 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१००/परि-३ 


४६ श्री. सय्यद शाहीद हमीद नाशिक श्रीरामपुर 
४७ श्री. संजय गोसावी नाशिक श्रीरामपुर 
४८ कु. जयश्री गोविद खरोटे नाशिक श्रीरामपुर 
४९ श्रीमती अनुसया संतुकराव केंद्रे अहमदनगर पिपरी-चिचवड 
yo कु. रेणुका राधाकिसन राठोड श्रीरामपूर पुणे 
५१ श्री. पोपट भानुदास खेडकर श्रीरामपूर पुणे 
५२ श्री. सुनिल गुरव मालेगाव जळगाव 
५३ श्री. तुषार मिस्त्री मालेगाव धुळे 
48 श्री. श्रीनिवास जेल्लेवार धुळे चंद्रपूर 
44 श्री. धनंजय पाटील धुळे लातूर 
५६ श्री. सुनिल प्रकाश ठाकूर धुळे बीड 
49 श्री. राजाराम निमसे धुळे जळगाव 
५८ श्री. दिलीप लक्ष्मण शिंदे धुळे नाशिक 
५९ श्री. प्रविण सोनावणे धुळे श्रीरामपुर 
६० श्री. प्रविण पंडीतराव सर्जराव जळगाव धुळे 
६१ श्री. अशोक वाघ जळगाव श्रीरामपुर 
६२ श्री. कमलेश बाळासाहेब चव्हाण जळगाव मुंबई (पूर्वी 
६३ श्री. राजेंद्र एम. पाटील नंदूरबार पिंपरी-चिंचवड 
६४ श्री. प्रकाश सैंदाणे नंदूरबार नाशिक 
६५ श्री. रोहिदास वसावे नंदूरबार अमरावती 
६६ श्री. अशोक खेनट नंदूरबार सोलापूर 
६७ श्री. प्रशांत कंकरेज नंदूरबार जळगाव 
६८ श्री. जितेंद्र पाटील कोल्हापूर सिंधुदूर्ग 
६९ श्री. अमर अप्पासो भंडारे कोल्हापूर सांगली 
७० श्री. सुरेश आण्णासाहेब माळी कोल्हापूर सातारा 
७१ श्री. रविंद्र भगवान चव्हाण कोल्हापूर कराड 
७२ श्री. आनंद कृष्णा पाटील कोल्हापूर सातारा 
७३ श्री. जयवंत पांडुरंग पोळ सातारा बारामती 
७४ कु. अंजली देवराव पाथरे औरंगाबाद पिपरी-चिचवड 
७५ श्री. सुमंत विठठलराव पाटील औरंगाबाद पुणे 
७६ श्रीमती आरती अनंत देसाई औरंगाबाद सांगळी 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


area निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१००/परि-३ 


७७ श्री. सुहास सुत्रावे औरंगाबाद पुणे 
७८ श्री. रविंद्र विश्वनाथ यादव औरंगाबाद पुणे 

७९ कु. मनिषा अशोक मोरे औरंगाबाद वसई 

८० श्री. जमादार शाह अहमद औरंगाबाद पुणे 
दस्मानगी 

८१ श्री. समाधान वामनराव जाधव बीड धुळे 

८२ श्री. दिपक मेहेरकर जालना औरंगाबाद 

८३ श्री. परमेश्वनर बब्रुवान काटकर जालना पुणे 

८४ श्रीमती सोनाली लक्ष्मीकांत जालना पिंपरी-चिंचवड 
पोतदार 

cy श्री. भालचंद्र रुपदास नांदेड उस्मानाबाद 

८६ श्री. भास्कर प्रधान नांदेड जालना 

८७ श्री. दादा एस.मोरे नांदेड अंबेजोगाई 

८८ श्रीमती सवीता शिवाजी पवार नांदेड लातूर 

ल्प कु. सपना किसनराव जमदाडे हिंगोली ठाणे 

९० श्रीमती प्रियदर्ानी महेश्वर लातूर उस्मानाबाद 
उपासे 

९१ श्री. महेश बाबासाहेब रायभान लातूर सोलापूर 

९२ श्री. अभिजीत मांजरे उस्मानाबाद नागपूर (ग्रामीण) 

९३ श्री. इंद्रजित आमते उस्मानाबाद कोल्हापूर 

९४ श्री. दत्तात्रय BIRT कदम अमरावती अकोला 

९५ श्री. सुखदेव पांडुरंग पाटील अमरावती सोलापूर 

९६ श्री. राहुल मदन भगत अमरावती यवतमाळ 

९७ श्री. प्रविण महाले अकोला धुळे 

र्ट श्री. दिळीप निळेकर अकोला उस्मानाबाद 

९९ श्री. अशफाक अहमद वाशिम अमरावती 

१०० _ | ०० श्री. नरेद्र रामभाऊ कठाणे नागपूर (पूर्व) वर्धा 

१०१ | ०१ श्री. शाम तिवसकर वर्धा नागपूर (ग्रामीण) 

१०२ | श्री. विशाल भोवते वर्धा चंद्रपूर 

१०३ | tT. विजय सखाराम साळुंके वर्धा चंद्रपूर 

१०४ श्रीमती तुषारी रामभाऊ बोबडे नागपूर (ग्रामीण) वर्धा 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१००/परि->३ 


१०५  । श्री. मच्छिद्रनाथ महादेव मोहिते चंद्रपूर अकलुज 
।१०६ । श्री. सुबोध नळकांडे चंद्रपूर अमरावती 
१०७ । श्री. गोविद कान्हुजी तास्के चंद्रपूर अमरावती 
१०८ श्री. गजेंद्र सोनोने चंद्रपूर नागपूर (ग्रामीण) 
१०९ श्री. आनंद मेश्राम गोंदिया चंद्रपूर 
२. सदर अधिका-यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरित स्वुकारावा तसेच त्यांनी अनधिकृत 


रजेवर जाऊ नये. त्यांचे लक्ष सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्रमांक-सीडीआर १०८२/२५६७/२८/अकरा, 
दि. ३० ऑगस्ट १९९२ च्या परिपत्रकाकडे वेधण्यात येत आहे. त्यात दिलेल्या सूचना लक्षात घेऊन 
बदली रद्द करण्यासाठी कुठल्याही स्वरुपाची आवेदने सादर केल्यास, ते शिस्तभंगाच्या कारवाईस पात्र 
ठरतील याची संबंधीतांनी नोंद घ्यावी. 
३. संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांनी सदर बदली करण्यात आलेल्या अधिका-यांस त्यांच्या सध्याच्या 
पदभारातून कार्यमुक्त करुन त्यांना नवीन नेमणूकीच्या जागी तातडीने रुजू होण्यास सांगावे. तसेच या 
आदेशाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्याकरीता बदली झालेल्या अधिका-यांचे कोणत्याही 
परिस्थितीत दिनांक १ जुले २०१९ पासूनचे वेतन बदलीपूर्व कार्यालयाने काढू नये. याची संपूर्ण 
जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक अधिका-यांची असेल. 
४. संबंधीत अधिका-यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी विहित कालावधीत रुजू व्हावे व पदभार 
स्विकारल्याचा अहवाल परिवहन आयुक्त कार्यालयामार्फत शासनास सादर करावा. 

सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०५२९१३४९३१३६२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ढु Digitally signed by Arjun Sampat Waghmode 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home Department, 
postalCode=400032, ५ 


st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ffa36f850da37bfbe62486d2bab04146cb40b5662724fae6 
53d0947d157f6450, 


serialNumber=ae0e4de46520602899a2201Sdac4a9cedaae6d43ca 
a h mM (0 e 3fcb9262b2280e43ecfce7, cn=Arjun Sampat Waghmode 
Date: 2019.05.29 14:44:13 +05'30' 


अर्जुन सं. वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुबई. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री / राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


Cc Av A  -5 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


area निर्णय क्रमांकः एमव्हिडी ०५१९/प्र.क्र.१००/परि->३ 


५. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व जिल्हे). 

९. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

१०. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (सवी 

११.संबंधित मोटार वाहन निरीक्षक (परिवहन आयुक्त यांचेमार्फत) 
१२.निवडनस्ती (परि ३) 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


